महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६१ वा 
वर्धापन दिन समारंभ -१ मे, २०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीईआर-२०२१/प्र.क्र.३४/३० 
राजशिष्टाचार शाखा, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २८ एप्रिळ, २०२१. 


शासन परिपत्रक 
महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोनाबाधितांची वाढती रुग्ण संख्या विचारात घेवून कोरोना 


विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी (Break The Chain) व सदर विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आपत्ती 


व्यवस्थापन विभागाने दि.१३ एप्रिळ,२०२१ च्या आदेशान्वये दि.१ मे,२०२१ च्या सकाळी ७.०० 
वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदीसह कडक निर्बंध लागू केलेले आहेत. कोरोना विषाणूची साखळी 


तोडण्यासाठीच्या तरतूदी विचारात घेवून राज्यात महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६१ वा वर्धापन दिन 
समारंभ गतवर्षी प्रमाणेच, अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे निदेश 


देण्यात येत आहेत:- 


9 


— 


~~ 


--> —— 


~~ 


nm 


जिल्हा मुख्यालयात केवळ एकाच ठिकाणी सकाळी ८.०० वा. फक्‍त ध्वजारोहण 
करण्यात यावे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय आयुक्‍त पुणे, नागपूर, 
औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती यांनी ध्वजारोहण समारंभाकरीता योग्य ती 
व्यवस्था करावी. तेथील जिल्हाधिकार्‍यांनी ध्वजारोहणाचा वेगळा कार्यक्रम 
आयोजित करु नये. इतर सर्व जिल्हयात केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या 
मुख्यलयाच्या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात यावे. 

वरील नमुद ठिकाणी केवळ पालकमंत्री, विभागीय आयुक्‍त मुख्यालयी समारंभ 
असल्यास विभागीय आयुक्‍त, महापौर/नगराध्यक्ष,जिल्हाधिकारी, ज्या ठिकाणी 
पोलीस आयुक्तालय आहे त्या ठिकाणचे पोलीस आयुक्त, आयुक्त, 
महानगरपालिका, जिल्हा पोलीस अधिक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद एवढयाच पदाधिकारी/अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे. इतर मान्यवरांना 
आमंत्रित करण्यात येवू नये. 

कवायती/संचळन आयोजन करण्यात येवू नये. 

विधीमंडळ, मा.उच्च न्यायालय व इतर संविधानिक कार्यालयांमध्ये कमीत कमी 
उपस्थितीत ध्वजारोहण करण्यात यावे. 

ध्वजारोहण करणारे पालकमंत्री महोदय काही अपरिहार्य कारणामुळे 
कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहू न शकल्यास, विभागीय आयुक्‍त मुख्यालयी विभागीय 
आयुक्तांनी व जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकारी यांनी ध्वजारोहण करावे. 

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कोविड-१९ च्या अनुषंगाने दिलेल्या सुरक्षित वावर व 
इतर सर्व नियमाचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.सर्वांसाठी मास्क बंधनकारक 
राहील, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीईआर-२०२१/प्र.क्र.३४/३० 


२. सदर AMA परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४२९१३०५१२७६०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


७ Digitally signed by Rajendra G Gaikwad 

Raj e Nn d fa G DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

G . k d 2.5.4.20=e1 8e8c2154c8ecbcf0edc1 fcc5b3e74c50aa53537 
f32c40ea2c1af98 6681, cn=Rajendra G Gaikwad 

alkWa ee शतती 
(राजेंद्र गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa -: 
१. मा.मुख्य सचिव, 
२. सर्व अपर मुख्य सचिव, 
३. सर्व प्रधान सचिव / सर्व सचिव, मंत्रालयीन विभाग, 
४. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
५. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
६. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई , 
८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
९. प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
१०.प्रबंधक, लोक आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण, मुंबई 
१२.सर्व मंत्रालयीन विभाग (मंत्रालयीन विभागाच्या खाळील सर्व विभाग प्रमुख व 
कार्यालय प्रमुखांना कळविण्याच्या विनंतीसह) 
१३.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१४.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, फोर्ट, मुंबई 
१५.सर्व पोळीस आयुक्त, 
१६.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१७.सर्व जिल्हाधिकारी 
१८. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 
१९.सर्व पोलीस उप महानिरिक्षक 
२०.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
२१.सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
२२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२३.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
२४.सभापती / उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, यांचे खाजगी सचिव 
२५.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीईआर-२०२१/प्र.क्र.३४/३० 


२६.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

२७.मुख्यामंत्री यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई 

२८. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

२९.कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग-१, मुंबई, 

३०.कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग-२, मुंबई 

३१.कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत विभाग / दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, मुंबई 
३२.संचालक, उद्याने व उपवने, बांधकामभवन, मुंबई. 


KKKEKKKKKKKKKKKKKR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


